महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: व्यशिअ-२०१८/(३५/१८)/व्यशि-१ 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: २९ जून, २०१८. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
2) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/ब.प्र./७७, 
दिनांक १९ मे, २०१८. 


आदेठशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (३) व ४ (४) (दोन) मधील तरतुदीनुसार व 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र. संस्था, मुख्याध्यापक/ 
अभियांत्रिकी अधीक्षक, शा.तं.मा.शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) रु.९३००-३४८००/- ग्रेड 
पे रु.४८००/- या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८ मधील नियतकाळीक बदल्या 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय. पदस्थापना 
roa 2 3 
i श्री.एस.वाय.मह्लेवार प्राचार्य, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), औ.प्र.संस्था, तुमसर, जि.भंडारा. 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र (रिक्‍त जागी) 
द्वारा- औ.प्र.संस्था, गोंदिया, जि.गोंदिया. 
2.  श्री.व्ही.एम.वानखेडे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, कोरची, औ.प्र.संस्था, नेर, जि.यवतमाळ. 
जि.गडचिरोली. (श्री.पडोळे यांच्याबदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 
3 | श्री.सुजय दि.राहटे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, आर्णी, जि.यवतमाळ. औ.प्र.संस्था,मारेगोव, जि.यवतामळ 
(रिक्‍त जागी) 
४  ।श्री.युवराज बी.पाटील प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, भुदरगड, औ.प्र.संस्था, आजरा, 
जि.कोल्हापूर. जि.कोल्हापूर 
(रिक्‍त जागी) 


शासन Sea क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(३५/१८)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय. पदस्थापना 

ae = Q 3 

५ | tered fe सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र | सूचना केंद्र द्वारा शा.तां.विद्यालय, 
द्वारा शा.तां.विद्यालय, उल्हासनगर, ठाणे,जि.ठाणे 
जि.ठाणे. (रिक्‍त जागी) 

६ | श्री.शशिकांत ग. कोतवडेकर, मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, लांजा, शासकीय तांत्रिक विद्यालय, 
जि.रत्नागिरी. राजापूर, जि.रत्नागिरी. 

(रिक्‍त जागी) 
७ । श्री.संजय वि. tare सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, सिल्लोड, जि.औरंगाबाद. मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
सूचना केंद्र द्वारा औ.प्र.संस्था, 
औरंगाबाद. 
(रिक्‍त जागी) 

८ | St. प्रमोद रामभाऊ पन्नासे अभियांत्रिकी अधीक्षक, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा तथा 
शासकीय तांत्रिक विद्यालय, दारव्हा, औद्योगिक शाळा, अकोला, 
जि.यवतामळ. जि.अकोला. 

(रिक्‍त जागी) 

९ | श्री.अरविद गो.ळोखंडे प्राचार्य, 
उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, अमरावती, औ.प्र.संस्था, मुर्तीजापूर, 
जि.अमरावती. जि.अकोला. 

(रिक्‍त जागी) 

7 o | श्री.विनोद नि.खेवलकर सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र सूचना केंद्र द्वारा औ.प्र.संस्था, 
द्वारा शा.तां.विद्यालय, खार, जि.मुंबई उपनगर. मुंबई-११. 

(रिक्‍त जागी) 

| १ | श्री. सातपुते प्रकाश गोपीनाथ मुख्याध्यापक, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.विद्यालय, शा.तां.विद्याळय, नेवासा, 
पारनेर, जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

(रिक्‍त जागी) 

92. | श्री.नरेंद्र श. किलनाके प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा/केंद्र, औ.प्र.संस्था, साकोली, जि.भंडारा. 
भिवंडी, जि.ठाणे. (रिक्‍त जागी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(३५/१८)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय. पदस्थापना 
| १__| Q 3 

१३ | श्री.राजेश जी.चुलेट उपप्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा, औ.प्र.संस्था, अमरावती 
मुर्तीजापूर, जि.अकोला. (fords यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

१४ ।श्री.आर.डी. आवडे प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, हातकणगंले, औ.प्र.संस्था, औंध खटाव, जि.सातारा. 
जि.कोल्हापूर. (श्री.अशोक साबळे यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 

१५ । श्री.संजय प्र.महल्ठे प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, नांदुरा,जि.बुलढाणा. औ.प्र.संस्था, मानोरा, जि.वाशीम. 

(रिक्‍त जागी) 

१६ | श्री.एस. आर. अहिरे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, माळेगाव, शा. तं.मा.शाळा, श्रीरामपूर, 
जि.नाशिक. जि.अहमदनगर 

(रिक्‍त जागी) 

१७ श्री.व्ही.आर.पडोळे मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, नेर, जि.प.ब.मा.शाळा आगारकर विद्यालय, 
जि.यवतमाळ. अकोला, जि.अकोला. 

(रिक्‍त जागी) 

१८ | श्री. द. भा. पाठक उपप्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था,आटपाडी, औ.प्र.संस्था, कोल्हापूर 
जि.सांगली. (रिक्‍त जागी) 

१९ | Sil. म्हस्के पंडित शामराव प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.ता.प्र.केंद्र, वैजापूर, औ.प्र.संस्था,कन्नड, जि.औरंगाबाद. 
जि.औरंगाबाद. (Raat जागी) 

२० | att. सूर्यवंशी विलास भावराव प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.विद्यालय, औ.प्र.संस्था, मालेगाव, जि.नाशिक 
चांदवड,जि.नाशिक. (श्री.अहिरे यांच्याबदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

२१ | श्री.विलास बा. नालंदे मुख्याध्यापक, 
मुख्याध्यापक, शा.तं.मा.शाळा, परतूर, शा.तां.विद्यालय, वैजापूर, 
जि.जालना. जि.औरंगाबाद. 

(श्री.म्हस्के यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 

२२ श्रीमती दिपाली दिलीप सांमत प्राचार्य, 
उपप्राचार्य,औ.प्र.संस्था (मुलींची), दादर. औ.प्र.संस्था, वसई, जि.पालघर. 

(रिक्‍त जागी) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(३५/१८)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय. पदस्थापना 
i ae Fl Q 3 

23  श्री.पद्माकर का. सोनावणे, प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.ता.विद्यालय, औ.प्र.संस्था, खालापूर, 
बदलापूर, जि.ठाणे. जि.रायगड. 

(रिक्‍त जागी) 

२४ | श्री.अशोक अ. साबळे प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औंध खटाव, औ.प्र.संस्था, वेल्हे , जि.पुणे. 
जि.सातारा. (रिक्‍त जागी) 

२५ | at. बुलबुले रंगनाथ गंगाराम मुख्याध्यापक, 

प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, पुर्णा, जि.परभणी. शा.तां.विद्यलाय, पैठण, 
जि.औरंगाबाद. 
(रिक्‍त जागी) 

२६ | श्री.फहीम अहमद इब्राईम होख प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, चाकूर, औ.प्र.संस्था, जळकोट, जि.लातूर. 
जि.लातूर. (रिक्‍त जागी) 

२७ श्री.बागडे रविद्र दामुलाल मुख्याध्यापक, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), शा.तां.विद्यालय, चांदवड, जि.नाशिक. 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र | (श्री.सूर्यवंशी यांच्याबदलीने Rat 
ERT SV AGRA, अहमदनगर. होणाऱ्या जागी) 

२८ | श्री.टी.एस.मिसाळ प्राचार्य, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां), औ.प्र.संस्था, हातकणगंले, 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र जि.कोल्हापूर. 
द्वारा औ.प्र.संस्था, सांगली, (श्री.आवडे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

२९  । श्री.ज्ञानेश्वर मु.कोठावदे प्राचार्य, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सछ़लागार (तां), औ.प्र.संस्था, ers, 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र जि.औरंगाबाद 
द्वारा औ.प्र.संस्था, जळगाव. (श्री.गौरशेटे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

३० _ | श्री.संजय बाबुराव गायकवाड मुख्याध्यापक, 
अभियांत्रिकी अधीक्षक, शा.तां.विद्यालय, भिवंडी, 
ए.तां.विद्यालय, जि.मुंबई शहर. जि.ठाणे. 

(श्री.किलनाके यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या जागी) 

३१ | श्री.चंद्रकात वासुदेव चव्हाण प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था,वाळवा, औ.प्र.संस्था, शिराळा, सांगली. 
जि.सांगली. (रिक्‍त जागी) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(३५/१८)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय. पदस्थापना 
ee Q 3 

३२ | श्री.वसंत रामदास भगत प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, कारंजालाड, औ.प्र.संस्था, आर्णी, जि.यवतमाळ. 
जि.वाशीम. (श्री.राहटे यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणाऱ्या जागी) 

३३ | श्री.प्रभाकर वि.वाळके प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शा.ता.विद्यालय, औ.प्र.संस्था, पवनी, 
देवळापार, जि.नागपूर. जि.भंडारा. 

(रिक्‍त जागी) 


२. सदरहू अधिकाऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता 
अनुज्ञेय राहील. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 


8. सदर Weal तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी 
हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


ष्‌. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६२९११२६१४१९०३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dr.Manish 9 
postal =4000: a, 
P 2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c! 0f585f3247dF1 
S h es h fa 0 M | | ke a ead ccn=Dr.Manish 
Date: 2018.06.29 11:31:52 +05'30" 


( डॉ.मनिष 2. Roe) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये (*) 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. (*) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,सर्व संबंधित (*) 

संबंधित अधिकारी (*) 

सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (*) 
मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री (Ted विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (व्यशि-१. 

(* संचालकामार्फत) 


२ 
२ 


SM fC ०८ 
Se SS Ses ता 


c 
8 
Go 
११ 


य: rer NC 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


